सन 2023-28 मधील अनिवार्य खर्चाच्या 
लेखाशिर्षाखालील *“२१-पुरवठा व 
सामुग्री* व “१३-कार्यालयीन खर्च" या 
उद्दिष्टाखाळील अनुदान “३१-सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)” या उद्दिष्टा खाली 
पुर्नवितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः बिप्रअ-१३२४/प्र.क्र.४५/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गोकुळादास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २१ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१) सहसंचाळक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र.सहसंचाअवप्र/कक्ष ६२(आओ/ 
पुनर्विनियोजन/९२३२-३६/२४, दिनांक ०५.०३.२०२४. 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०४.०३.२०२४ 


ज्ञापन:- 

आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने संदर्भीय दि.०५.०३.२०२४ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात विविध योजनांखालील औषधे, उपकरणे, साधनसामुग्रींची 
निविदा प्रक्रिया महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत अंतिम टप्प्यात असून, त्याकरीता खालील 
तक्त्यात नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत “२१-पुरवठा व सामुग्री व “१३-कार्यालयीन खर्च” या उदिष्टां 
खालील मंजूर अनुदान, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी “३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या उद्दिष्टाखाली पुर्नवितरणाद्वारे अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र | लेखाशिर्ष उद्दीष्ट सन २०२३-२४ | सन २०२३-२४ | पुनर्वितरणा द्वारे | पुनर्वितरणा 
ची अर्थसंकल्पिय | चे सुधारित कमी/ जास्त । नंतर उपलब्ध 
तरतुद अंदाज तरतुद (4) तरतुद 

२१-पुरवठा व सामुग्री ४८.० ३३.६० -३३.६० ००.०० 

cy २२१० ०६२९ च्च 
३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) ००.०० १ हजार +33.£0 ३३.६१ 
; २१-पुरवठा व सामुग्री १३३.१५ ९३.२१ "५३.२६ ३९.९५ 

२ २२१० ०१९१ 

३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) | 0.00 | 00 १ हजार --५३.२६ ५३.२७ 
२१-पुरवठा व सामुग्री ५८.९७ ४१.२८ -२३.५९ १७.६९ 

3 | २२१० ०६६५ हजार 
३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) शकर .०० १ हजार +23.48 २३.६० 
२१-पुरवठा व सामुग्री १३.७० ९.५९ -५.४८ | ४.११ | १ 

पि २२१० ०६७४ 

३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) | 0.00 | .०० १ हजार 5५.४८ ५.४९ 
२१-पुरवठा व सामुग्री १३.२८ १५६०.१६ -१५४६.८८ १३.२८ 
५ | २२१० ०९८८ | १३-कार्यालयीन खर्च २७.८५ ४६७.८५ -४४०.०० २७.८५ 
३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) je १ हजार --१९८६.८८ १९८६.८९ 
०२. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाची सहायक अनुदानाची देयके कोषागारातुन 


आहरीत करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांना संवितरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः बिप्रअ-१३२४/प्र.क्र.४५/आरोग्य-८ 


करण्यासाठी “ प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय मुंबई” यांना आहरण संवितरण अधिकारी 
व “सहसंचालक आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई” यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 


03. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी वरीलप्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या 
मर्यादेत विहित प्रयोजनातूनच खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची जबाबदारी, सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व 
प्रशासन), मुंबई/आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई तसेच मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांची राहील. 


०४. उपरोक्‍त योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील लेखानुदान खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील 
खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्याची 
जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच, वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका 
यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करुन कोणतीही 
वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व 
प्रशासन), मुंबई, आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय 
वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांची राहील. 


०५. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ च्या 
परिपत्रकामधील अटींची पुर्तता झाली असल्याची खातरजमा करावी. 


०६. हे आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधीळ परिच्छेद १४२ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, तसेच, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१५०/व्यय-१३, दिनांक १८.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२११६३३२८७४१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igned by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 


ly 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90bedd5768 
Sealce3af533f64b 


HARIDAS WADE 2 ase cao 
(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


—O 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 


A 


AN 
wo eS Se we 


oC 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिप्रअ-१३२४/प्र.क्र.४५/आरोग्य-८ 


५) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षण/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपूर . 

७) वित्त विभाग (व्यय-१३/अर्थ-९), मंत्रालय, मुंबई. 

८) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई. 

९) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


